Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015- 17 


VENTS 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक ३७] 


गुरुवार , डिसेंबर १४ , २०१७/ अग्रहायण २३ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ५५.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


___ भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ६७. 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्र . टी . एल . सी . १०७६-६३९२३- एम-६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ४१ वा) याचे कलम ४ पोट-कलम (१) च्या परतुंकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित 
करण्यात आल्या आहेत त्यांचा वापर करून मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी, नागपूर जिल्हा जी अधिसूचना काढण्याचे योजिले आहे . त्या अधिसूचनेचा 
पुढील मसुदा उक्त कलम ४ पोट - कलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संबंध असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी 
याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे , अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , मी , उक्त मसुदा दिनांक १२ जानेवारी २०१८ नंतर विचारात घेईन . 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या मी विचारात घेईन . 

अधिसूचनेचा प्रारूप मसुदा 


क्रमांक राजस्व- ब - ३- क - कावि - ६३६- २०१७. 


शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्र . टी . एल . सी . १०७६- ६३९२३ -एम -६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ४१ वा ) याचे कलम ४ पोट -कलम (१) च्या परतुंकाअन्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित 
करण्यात आल्या आहेत त्यांचा वापर करून मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी, नागपूर जिल्हा याद्वारे दिनांक / / २०१७ पासून नागपूर जिल्ह्याच्या 
पारशिवनी तालुक्यातील गोंडेगाव या गावाचे सोबतच्या अनुसूचिमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या असलेल्या व नागपूर जिल्ह्याच्या पारशिवणी तालुक्यातील न्यू 
गोंडेगाव नावाने ओळखण्यात येणा- या नवीन गावात रूपांतरित करीत आहे . 


( अ ) 


जल्ह्याच्या पारशिवनी तालुक्यातील कांद्री या गावाची २ गावामध्ये विभागणी करून त्याच्या सिमामध्ये बदल करीत आहो, आणि 


( ब ) असा निर्देश देत आहो की , 


१ . यापूर्वी कांद्री गावाच्या क्षेत्रात असलेले , खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविलेले भूमापन क्र . वगळता आणि याव्यतिरिक्त रस्ते , नाले व नदी 
समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र नागपूर जिल्ह्याच्या पारशिवनी तालुक्यातील कांद्री नावाने ओळखण्यात येणारे एक वेगळे गाव होईल . 


ना -एक -१ ( १५५०). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १४ , २०१७ / अग्रहायण २३, शके १९३९ 


२. खालील अनुसूचिमध्ये दर्शविलेले भूमापन क्र . आणि या क्षेत्रात येणारे रस्ते व नाले यांसह समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र नागपूर जिल्ह्याच्या 
पारशिवनी तालुक्याचे न्यू गोंडेगाव या नावाने ओळखण्यात येईल . 

____ अनुसूची 


क्षेत्र 


जमिनीचा तपशील ( भूमापन क्र . व क्षेत्र ) 
पर्यायी गावठाण वसविलेल्या तालुका व जिल्हा सर्वे नंबर 

गावाचे नाव 
( १ ) 

( २ ) 


(३ ) 


हे . आर 
१२१ 


कांद्री 


पारशिवनी, 
नागपूर 


८५/ १ 
८५/ २ 


० 


० 


० 


० 


० 


९१ 


० 


० 


९२/ १ 
९२/ २ 


० 


० 


९२/ ३ 
९३/ १ 


० 


९३/ २ 


० 


० 


० 


९६ 


० 


११२/ ३ 


११२ / ४ 


० 


११३ 
११४ 


० 


११५ 


० 


११६ 


० 


११८ / १ 


० 


एकूण . . 


२२ 


१९ २४ 


| 


सचिन कुर्वे, 


जिल्हाधिकारी, 


नागपूर : 
दिनांक ८ डिसेंबर २०१७. 


नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI400 004 . 


